पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.४३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २२ जुन, २०२०. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे)/ का-२/रेशा/१२/५६३/२०२०, दि.१०/०२/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, पुणे 
यांनी सदर रस्ते Salad करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, पुणे यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत/समावेडा 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, पुणे यांचा ठराव विचारात घेऊन पुणे जिल्ह्यातील खालील सस्ते दर्जोन्नत/समावेशा 


करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावया । दर्जोन्नती 
क्रमांक ग्‌ ची एकूण | नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 

(कि.मी.) 

7 . _ प्रजिमा ६१ निंबोडी ते| ग्रामीण । (०/००ते १/७०० | २१.५०० | प्रमुख जिल्हा 
]ेटफळगडे  रा.मा.५४ मार्ग ३२६ ।१.७००कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१६७ 
MS लाकडी FAS | ग्रामीण | (5/05त २/६०० 
बोरी लासुर्णे रस्ता. मार्ग३९ । २.६०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.४३/नियोजन-२ 


ग्रामीण (०/००ते 4/00) 
मार्ग १११ |।५.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (०/००ते १२/२००) 
मार्ग १९४ ।१२.२०० कि.मी. 

२. ।रा.म.क्र.६५ पळसदेव इतर जिल्हा | (0/00 ते १९/८००) | १९.८०० | प्रमुख जिल्हा 
मरडवाडी बोरी रस्ता. मार्ग १९८ ।१९.८०० कि.मी. ।कि.मी. मार्ग-१६८ 

३. | प्रजिमा १५९ पासून वरकुटे खु. | इतर जिल्हा | (0/00 ते १६/८००) | १६.८०० । प्रमुख जिल्हा 
वडापुरी गलांडवाडी नं.२ मार्ग २०१ १६.८०० कि.मी. | कि.मी. ।मार्ग-१६९ 
सरडेवाडी ते रा.म.क्र.६५ पर्यंत 
रस्ता. 

४. ।रा.मा.१३२ते बोरी येसुपारवाडी | इतर जिल्हा | (0/00 ते १२/८००) | १२.८०० | प्रमुख जिल्हा 
शोळगांव रस्ता. मार्ग २०३ १२.८०० कि.मी. | कि.मी. ।मार्ग-१७० 

५. ।पळसदेव माळवाडी भावडी । इतर जिल्हा | (०/०० ते १६/७००) | १६.७०० । प्रमुख जिल्हा 
RHC बु. करेवाडी प्रजिमा १५९ | मार्ग २०६ १६.७०० कि.मी. | कि.मी. | मार्ग-१७१ 
पर्यंतचा रस्ता. 

६. ।कळसशोळगावरस्तातेहपी ग्रामीण  । (०/००ते १०/००) ।१०.००  । प्रमुख जिल्हा 
इंडिया कारखाना गोसावीवाडी |। मार्ग २४५ ।१०.००कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१७२ 
विठ्ठलवाडी रा.म.क्र.६५ ला 
मिळणारा रस्ता. 

७. ।रा.मा.१२१ अंधुर्णे भरणेवाडी ते ग्रामीण  । (०/००ते १०/००) ।१०.००  । प्रमुख जिल्हा 
बिरंगुडवाडी रस्ता. मार्ग ७५ — | 90.00 कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१७३ 

८. | प्रजिमा ७) ते आडोबावस्ती ग्रामीण =| (०/०० ते ६/००) । ६.०० सदर रस्ता 
निंबाळकरवस्ती नरसिंहपूर मार्ग ३२ ६.०० कि.मी. कि.मी. ।प्र.जि.मा. १२१ 
रस्ता प्रजिमा क्र.१२१ मध्ये मध्ये समाविष्ट 
समाविष्ट करणेबाबत. केल्याने 

प्र.जि.मा. 
१२१ ची लांबी 
(४९.६००-- 
६.००) 
५५.६०० 
कि.मी. इतकी 
होईल. 
नामाभिधान 
निमगांवकेतकी 
पिटकेश्वर 
सराफवाडी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.४३/नियोजन-२ 


निरवांगी 
खोरोची 
चाकाटी सराटी 
लुमेवाडी पिप्री 
टण्णूते 
रा.मा.१२० 
आडोबावस्ती 
निबाळकरवस्ती 
नरसिहपूर 
रस्ता असे 
होईल. (०/०० 
ते ५५/६००) 


११३.६०० 
एकूण कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११३.६०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४२८२.००-- 
११३.६) म्हणजेच ४३९५.६०० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७८.३०० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२२४६.९८०-७८.३००) म्हणजेच २१६८.६६ कि.मी. इतकी तसेच 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३५.३०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१००७७.७६- 
३५.३००) म्हणजेच १००४२.४६ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६२६१५४८५६७६१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


p h t Digitally signed by Prashant Vinayakrao 
il 
rashan ra 


c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ks Department, 


Vinayakrao psd Mahan 
Patil 000 rene 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.४३/नियोजन-२ 


> 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, पुणे . 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्वी विभाग, पुणे. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


(शड 


S 
~ LYS wore i 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


